वाचा :-१. 


A 


AN 


8. 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात 
मूलभूत/ पायाभूत सुविधा या योजने अतंर्गत 
सन २०२०-२१ मधील मंजूर विकासकामामध्ये 
अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र.८४/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.०२/ प्र.क्र. १२८/अर्थोपाय, 
दि.०६/०६/२००८. 


. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक ग्राक्षेवि-२०१९/प्र. क्र.१६९/ 


का.९, दि. ०४/०२/२०२१. 


. मा. आमदार श्री.संग्राम अरुणकाका जगताप यांनी मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) 


यांना संबोधित केळेले जावक क्र.१०६७/२१,दि.१७/०८/२०२१ चे पत्र व सहपत्र. 
area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.२१/ प्र.क्र. ६३/अर्थोपाय, 
दि.२४/०९/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र.२च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. २ अन्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील 
ता.अहमदनगर, ग्रामपंचायत बुऱ्हाणनगरकरिता खालील प्रमाणे विकासकामाना मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. ' जिल्हा 


तालुका | ग्रामपंचायती कामांचे नांव मंजूर निधी 
चे नाव (रूपये) 


२ अहमदनगर (अहमदनगर बुऱ्हाणनगर At बुऱ्हाणनगर हद्दीतील मुस्लीम २५ लाख 


दफनभूमी येथे संरक्षण भिंत बांधणे व 
अंतर्गत मुलभूत सोयीसुविधा . 


एकूण ST २५ लाख 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.३येथील मा. वि.स.स. यांच्या दि.१७/०८/२०२१च्या विनंती पत्रानुसार 


अहमदनगर जिल्ह्यातील ता.अहमदनगर, ग्रामपंचायत "मौजे बुऱ्हाणनगर हद्दीतील मुस्लीम 
दफनभूमी येथे संरक्षण भिंत बांधणे व अंतर्गत मुलभूत सोयीसुविधा" या विकासकामाच्या या ठिकाणी 


जागेच्या वाद असल्याने उक्त मंजूर विकासकाम करणे शक्‍य नसल्याने , सदरचे काम रद्द करुन त्या 


विकासकामाच्या ऐवजी संदर्भ क्र.१ व ४ येथील वित्त विभागाचे शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय दि. ०४/०२/२०२१ नुसार 
परिशिष्ट " अ" मधील अ.क्र.२ अन्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील ता. अहमदनगर, येथील ग्रामपंचायत 


व विकासकामांच्या रकान्यामध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०२१/प्र.क्र.८४/का.९ 


अ. जिल्हा तालुका | ग्रामपंचायतींचे कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. नाव (रूपये) 


२ अहमदनगर अहमदनगर मौजे नागरदेवळे ग्रामपंचायत हद्दीतील टोली मस्जिद २५ लाख 
कब्रस्थान येथे संरक्षण भिंत बांधणे व 
अंतर्गत मुलभूत सोईसुविधा करणे . 


एकूण रुपये २५ लाख 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२११०२५११४८५९६४१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH 
MADHAVRAO 
SONAVANE 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

६. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

१२.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालय,मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी), 

१४.निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


